महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातून मुख्याधिकारी 


गट-अ संवर्गात तदर्थ पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत, 


FIR Beal क्रमांक : एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


दिनांक: १८ एप्रिळ, २०२२. 


मुंबई - ४०० ०३२ 


संदर्भ:- महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ दि.१४.०७.२०२१. 


शासन आदेश:- 
खालील नमुद अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकारी गट-ब (एस-१५ रु.४१८००-१३२३००) संवर्गातून मुख्याधिकारी 
गट-अ (एस-२० रु.५६१००-१७७५००) संवर्गात निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देऊन त्यांना संदर्भाधिन अधिसूचनेच्या 
अनुषंगाने वाटप झालेल्या महसूली विभागांतर्गत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकरणाच्या 
मान्यतेने पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे: - 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

विभाग 

णं श्री.रामदास तुकाराम कोकरे, औरंगाबाद मुख्याधिकारी,  जितूर नगरपरिषद, 
सहायक आयुक्त, कल्याण- जि.परभणी. 
डोंबिवली महानगरपालिका. 

२. | डॉ.जयश्री काटकर-बोराडे- अमरावती मुख्याधिकारी,  शोगांव नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी,  वडगांव-मावळ जि.बुलडाणा. 
नगरपंचायत, जि.पुणे. 

3. श्री.जुम्मा कासम प्यारेवाले, अमरावती उपायुक्‍त, अकोला महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, बुटीबोरी 
नगरपरिषद, जि.नागपूर. 

४. । श्रीमती वंदना मनीराम गुळवे, कोकण-२ सहायक आयुक्त, गट-अ, नगरपरिषद 
सहायक आयुक्‍त, पनवेल प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
महानगरपालिका. 

५. | श्रीमती सुप्रिया टवलारे, जिल्हा अमरावती मुख्याधिकारी, मुर्तीजापूर नगरपरिषद, 
प्रशासन अधिकारी, अकोला. जि.अकोला. 

६. | श्री.सागर सुनिल घोलप, सहायक नागपूर मुख्याधिकारी, आर्वी नगरपरिषद, जि.वर्धा. 
आयुक्त, गट-ब, विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, कोकण विभाग, 
कोकण. 

७. | श्री.सिध्दार्थ भगवान मेश्राम, नागपूर मुख्याधिकारी, तुमसर नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, मूल नगरपरिषद, जि.भंडारा. 
जि.चंद्रपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
विभाग 

८. | श्रीमती टिना चंद्रकांत गवळी, औरंगाबाद उपायुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, जयसिंगपूर 
नगरपरिषद, जि.कोल्हापूर. 

९. श्रीमती नंदा गायकवाड, औरंगाबाद उपायुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका. 
मुख्याधिकारी, फुलंब्री 
नगरपंचायत,जि.औरंगाबाद. 

षि श्रीमती संगिता दिंगबर नांदूरकर, अमरावती मुख्याधिकारी, दिग्रस नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, येवला नगरपरिषद, जि.यवतमाळ. 
जि.नाशिक. 

णि श्रीमती वसुधा कुरणावळ (श्रीया नागपूर सहायक आयुक्त, गट-अ, नागपूर 
स्वप्निल देवचके) मुख्याधिकारी, महानगरपालिका. 
निफाड नगरपरिषद, जि.नाशिक. 

१२. | श्रीमती पल्लवी शिरसाठ, सहायक अमरावती उपायुक्‍त, अमरावती महानगरपालिका. 
आयुक्त, धुळे महानगरपालिका. 

१३. | श्रीमती प्रज्ञा शांकरराव पोतदार, नागपूर सहायक आयुक्‍त, गट-अ, नागपूर 
सहायक आयुक्त, पुणे महानगरपालिका. 
महानगरपालिका. 

१४. | श्रीमती हेमलता पुंडलीक डगळे, नागपूर सहायक आयुक्त, गट-अ, नागपूर 
सहायक आयुक्‍त, मालेगांव महानगरपालिका. 


महानगरपालिका. 


(१) सदरहू पदोन्नती ही तदर्थ पदोन्नती (Adhoc promation) आहे. 


उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे: - 


(२) सदरहू पदोन्नती दिलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. 
(३) सदर पदोन्नती, सरळोवेद्वारे आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत किंवा पदोन्नती ses ११ 
महिन्यांसाठी (दि.१७.०३.२०२३ पर्यंत) यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असतील व पदोन्नती 
आदेशानंतर नमुद केलेल्या कालावधीनंतर आपोआप संपुष्टात येतील. 

(8) सदर तदर्थ पदोन्नती आवश्‍यकता असल्यास दर ११ महिन्यांनंतर खंडीत करुन पुढे चालु ठेवल्या जातील. 
(५) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून सामान्य 
प्रशासन विभाग(का.१६-ब), शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहुन सदर 


तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(६) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतीळ 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३५/नवि-१४ 


(७ पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.३०३/कार्या-१२, दि.१२.०९.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


(८) संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांस तात्काळ कार्यमुक्त करावे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊन, तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१८१८५७३४०८२५ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


italy signed by SACHIN DATTATRAY SAHASRABUDDHE 


Digi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7db996f7 cO88dbf2d76ad8548436295 7aab596e46ec268eca3b9822aa6 
2fd32b, pseudonym=0A2F599A7 1 18DE7D0584BC29092414A732A5CDB4, 


serialNumber=67648AD8C40ECF8DOF91 1EAF72D918202F02F540836ASF65E8B 
71C0A69D61291, cn=SACHIN DATTATRAY SAHASRABUDDHE 
Date: 2022.04.18 18:58:40 +05'30' 


(सचिन द.सहतस्तरबुध्दे) 
शासनाचे अवर सचिव 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक 

सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

सर्व संबंधित महानगरपालिका महापौर. 

सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्‍त. 


. सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत नगराध्यक्ष. 
. सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत मुख्याधिकारी. 


सर्व संबंधित मुख्याधिकारी गट-ब 


. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (नवि) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (नवि) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 


., निवडनस्ती (नवि-१४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


